विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
कार्यालयातील विमा संचालक (गट-ओ 
(राजपत्रित) पदावर पदोन्नती.... 


निवडसूची २०२०-२१ 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक आस्थाप-२०२०/प्र.क्र.२/विमा प्रशासन, 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :२ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- १ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/ 
कार्यासन-१२, दि.०१.०८.२०१९ 
2) वित्त विभाग, अधिसूचना क्र.डीओआय-११७५/११६/एडीएम-५, दि.१९.०५.१९८२ 
३) वित्त विभाग, अधिसूचना क्र.डीओआय-११७५/११६/टीआरवाय-५, दि.१०.०५.१९८८ 
8) शासन Seat क्र.विमासं-२०१०/प्र.क्र.१००/विमा प्रशासन, दि.२१.०३.२०१३ 


-: आदेशा :- 


विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयातील खाली नमूद विमा सह संचालक 
(गट-अ) (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी एस २५ : रु.७८८००-२०९२००) यांना विमा संचालक (गट-अ) 
(राजपत्रित) (वेतनश्रेणी एस २७ : रु.११८५००-२१४१००) या पदावर नियमित पदोन्नती कोट्यातील 
रिक्‍त असलेल्या एकाकी पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 


अ. । ज्येष्ठता | अधिकाऱ्याचे नांव प्रवर्ग | सध्याचे पद पदोन्नतीनंतरचे पद 

क्र. क्रमांक 

P| a श्री.विनोद जनार्दन खुला | विमा सह संचालक | विमा संचालक 
सुरळकर (गट-अ) (गट-आ) 


२. Wadler न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील निर्णयाच्या अधीन 
राहून सदर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

३. Re पिटीशन स्टॅम्प नं.१०८७६/२०२१ व रिट पिटीशन स्टॅम्प नं.१०८७८/२०२१ मध्ये मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई यांनी दि.२५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर पदोन्नती नमूद रिट 
याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 

४. विमा संचालक हे पद महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील असल्याने सदर पदोन्नती 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेने नियमित करण्याची कार्यवाही स्वतंत्रपणे करण्यात येईल. 
सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेने नियमित केल्यानंतर पदोन्नतीच्या पदावर 
सेवाज्येष्ठता व अन्य सेवाविषयक लाभ मिळण्यास पदोन्नत अधिकारी पात्र ठरतील. 


शासन आदेश क्रमांकः आस्थाप-२०२०/प्र.क्र.२/विमा प्रशासन, 


५. पदोन्नती नंतर त्यांची पदस्थापना विमा संचालक, विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या 
विभागप्रमुखाच्या पदावर करण्यात येत आहे. 
६. सदर आदेशाच्या परिणामी, दि.३१.१०.२०१४ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये श्री.वि.ज.सुरळकर, 
उप संचालक (तत्कालीन) यांचेकडे सोपविण्यात आळेला विमा संचाळक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
संपुष्टात येत आहे. 
७. सदर आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत पदोन्नतीच्या पदावरील नियुक्‍ती न 
स्वीकारल्यास पदोन्नतीचे आदेश रद्द करण्यात येतील. 
८. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
र्‌, सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध 
करण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेताक २०२११२०२१२३८५४९७०५ असा आहे. सदर आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIVEK RAMBHAJI :» 
DAHIPHALE Son wi 
( वि. रं. दहिफळे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


by VIVEK RAMBHAJI DAHIPHALE 
ernment Of Maharashtra, ou=FINANCE DEPARTMENT, 
f0e3138e3ce0d4e4058e42/003did 


}6983d580dea2da5tb52a33d8e6e3c4f34c 
/EK RAMBHAJ! DAHIPHALE 
30° 


प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा) १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
४) विमा सहाय्यक संचालक (प्रशासन), विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५) अवर सचिव, (कार्यासन-१३/कार्यासन -१६ब) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

७) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

८) श्री.वि.ज.सुरळकर, विमा सह संचालक (विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेमार्फत) 
९) निवड नस्ती, (विमा प्रशासन) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


